सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी(खुद्द) 
Microsoft Office software खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईजीव्ही-२०२१/प्र.क्र.१३/ई-गव्हर्नन्स, 
१० वा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १० जून, २०२१ 
वाचा - 
१ शासन निर्णय क्रमांकः सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, 
दिनांक २३ सप्टेंबर, २०११. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र. विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ 
3) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१७ 
प्रस्तावना - 
माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 
पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्याचे ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागा (खुद्द) 
साठी खरेदी केलेल्या संगणकांसाठी Microsoft Office software खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ व ३ मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निर्देशानुसार 
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी (नोंदणी कार्यासनामार्फत) खरेदी करण्यात आलेल्या संगणकांसाठी 
१२५ Microsoft Office software खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
2: सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग area निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईजीव्ही-२०२१/प्र.क्र.१३/ई-गव्हर्नन्स 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर.२२५१ सेकेटरीएट सामाजिक सेवा, ०९०, सेक्रेटरीएट- 
(०१) (०४) सार्वजनिक आरोग्य-१७ संगणक खर्च (२२५१ ०६९७ या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२१-२२ 
या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्ण क्रमांक : fas 
२०१३/प्र.क.३०/२०१३/विनिमय, भाग 2, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका- 
१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७अ, नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202106081223013117 असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of 


e Maharashtra, ou=Public Health 
> | d M Department, postalCode=400001, 
a | p st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2fla89698a28 
¢94703436c07cda664672d20607766d 


८593450, 
a a V e serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76 


b869fa2e5835af215c6a80eae8f70eafs 
7०06863, cn=Pradip M Balkavde 
Date: 2021.06.10 17:34:40 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी (रोख शाखेमार्फत), मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सहसचिव (ई-गव्हर्नन्स), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), वि.आ.सा., पोर्टल Gem. 

६. अवर सचिव(रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग(६-व्यय), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


co “७ ADO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


